महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील 
विशेषज्ञ संवर्गातीळ अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीचे 
आदेश रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-११२३/प्र.क्र.१२८/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १२ जून,२०२३ 
वाचा:- 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१५/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ व दि.२९.११.२०२२ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१६/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२, दि. २९.११.२०२२ 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, छासन Bes क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१७/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ 
४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१३/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१८/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२, दि. ०३.०८.२०२२ 
६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, set आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१२/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ 
७ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१९/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ 
८) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३२०/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२, दि. ०३.०८.२०२२ 
९) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, RA ses] क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१४/सेवा-२, 
दि.०१.०८.२०२२ 
१० आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र  क्र.संआसे/मवैआसे/कक्ष-१/टे.१/पदोन्नती Xe 
जिशचि.विशेषज्ञ/१६६४/२०२२, दि.२४.०३.२०२२ 


प्रस्तावना: - 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी (वेतनस्तर एस-२०: ५६१००- 
१७७५००) यांना विशोषज्ञ संवर्गात (वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) संदर्भीय क्र.१ ते ९ वरील शासन 
आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. तथापि, बरेच वैद्यकीय अधिकारी अद्याप 
पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर झालेले नाहीत. त्यानुसार आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. १० च्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-११२३/प्र.क्र.१२८/सेवा-२, दि. १२ जून, २०२३ 


पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झालेल्या, पदोन्नती स्वीकारली नसलेल्या व 
पदोन्नती रद्द करण्याबाबत विनंती केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती आदेशा रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. त्यानुसार पुढील विवरणपत्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विशेषज्ञ संवर्गात देण्यात आलेली 
पदोन्नती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | विशोषज्ञसंवर्ग ।क्र | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम संदर्भीय आदेशान्वये देण्यात 
आलेली पदस्थापना 
(१ । क्ष-किरणशास्त्रज्ञ ।१ । डॉ.संतोष बाबुराव जेन, वैद्यकीय | क्ष-किरण तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
अधिकारी, जि.रू.बीड बुलडाणा 
२ | STRUT भाविकदास रायपुरे, वैद्यकीय | क्ष-किरण तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
अधिकारी, सा.रू.गडचिरोली मालेगाव जि.नाशिक 
३ | डॉ.आशिष झालीकराम चिंधालोरे, | क्ष-किरण तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
वैद्यकीय अधिकारी, सा.रू.भंडारा रत्नागिरी 


४ | डॉ.सुहास मधुकर ढेकणे, वैद्यकोय | क्ष-किरण तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 
अधिकारी, सा.रू.अलीबाग-रायगड | खामगाव, जि.बुलढाणा 
५ | डॉ.सुरेश विठ्ठलराव बन, वैद्यकोय | क्ष-किरण तज्ञ, सामान्य रुग्णालय, 


अधिकारी, सा.रू.मिरा-भाईंदर वाशिम 
(२ | शरीरविकृती १ | डॉ.मुकूंद यादवराव sates, शरीरविकृती शास्रज्ञ, सामान्य 
शास्त्रज्ञ वै.अ., सा.रू. गडचिरोली रुग्णालय, मालेगाव जि.नाशिक 
(३) | अस्थिव्यंगोपचार ।१ | डॉ.दत्ता गोविंदराव केंद्रे, da. ट्रामा । अस्थिव्यंगोपचार तज्ञ, सामान्य 
तज्ञ केअर युनिट गोकुंदा, जि.नांदेड रुग्णालय, बुलडाणा 
(४) | नेत्रशल्य १ | डॉ.किरण भिकाजी मडावी, वैद्यकीय | नेत्र शल्यचिकीत्सक, सामान्य 
चिकीत्सक अधिकारी, सा.रू.वर्धा रुग्णालय, रायगड 


(५ | बघिरीकरणतज्ञ |।१ | डॉ.निलीमा पंचम जनबादे (टेंभुरकर), | बघिरीकरण ai, सामान्य 
वै.अ. डागा स्मृती रूग्णालय, नागपूर रुग्णालय, गोंदिया 
२ | डॉ.मनिष बाळकिसन अग्रवाल, वैद्यकीय | बधिरीकरण तज्ञ, सामान्य 


अधिकारी, सा.रू.खामगाव रुग्णालय, बुलडाणा 
३ | डॉ.माधुरी माधवराव रणदिवे (कदम), | बधिरीकरण तज्ञ, स्री रुग्णालय, 
वै.अ. स्त्री रुग्णालय, लातूर अमरावती 


४ | डॉ.जयशिला पी. लांडगे, वैद्यकीय | बघिरीकरण तज्ञ, स्री रुग्णालय, 
अधिकारी, उ.जि.रू.हदगाव, जि.नांदेड | रत्नागिरी 

५ | डा.प्रविणा वसंतराव मिसार, वै.अ. ट्रामा | बधिरीकरण तज्ञ, पं.भिमसेन जोशी 
केअर युनिट हिंगणघाट,जि.वर्धा सामान्य रुग्णालय, मिरा-भाईंदर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-११२३/प्र.क्र.१२८/सेवा-२, दि. १२ जून, 2023 


६ | डॉ.विजय भगवान गणबोटे, वैद्यकोौय | बधिरीकरण तज्ञ, संदर्भ सेवा 


अधिकारी, जि.रू.अहमदनगर रुग्णालय, नाशिक 

७ | डा.ग्जेद्रसिह भागेंद्रसिह कपूर, बधिरीकरण तज्ञ, सामान्य 
वै.अ.उ.जि.रू.हिंगणघाट, जि.वर्धा रुग्णालय, ठाणे 

८ | डॉ.वसंत दत्ता पवार, वैद्यकोय | बधिरीकरण तज्ञ, स्री रुग्णालय, 
अधिकारी, स्त्री रूग्णालय, नांदेड गडचिरोली 

९ | डॉ.शेषराव शांकरराव शिंदे, वै.अ. | बधिरीकरण तज्ञ सामान्य रुग्णालय, 
ग्रा.रू.कासार शिरसी, जि.लातूर नंदुरबार 

(६) | बालरोग तज्ञ १ | डॉ.मनिषा ara बांते (ठवकर), वै.अ. | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग ash, 

डागा स्मृती रूग्णालय, नागपूर सामान्य रुग्णालय, गोंदिया 


२ । डॉ.जयंत awe, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग asi, 
अधिकारी, ग्रा.रू.उंडाळे, जि.सातारा । सामान्य रुग्णालय, नंदुरबार 
३ । डॉ.संजय  जी.चविवटे, वैद्यकीय | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग asi, 


अधिकारी, सा.रू.सातारा. सामान्य रुग्णालय, जळगाव 
४ | डॉ.गजानन नामदेवराव देशमुख, वे.अ. | वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग as, 
ग्रा.रू.कंधार, जि.नांदेड स्त्री रुग्णालय,मालेगाव,जि.नाशिक 
(७ | मनोविकृती १ | डॉ.सुदर्शन माणिक हरले, वैद्यकीय | मनोविकृती चिकीत्सक, जिल्हा 
चिकीत्सक अधिकारी, सा.रू.भंडारा रुग्णालय, पुणे 
(८) । स्त्रीरोग व प्रसुती । १ | डॉ.मंजूराणी उध्दवराव शेळके, वै.अ. | वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ उ.जि.रू.कळंब, जि.उस्मानाबाद तज्ञ), सामान्य रुग्णालय, वर्धा 
२ | डॉ.यास्मीन अब्दुल रहेमान पटेल, | वै.अ. (RET व प्रसुतीतज्ञ), स्त्री 
वैद्यकीय अधिकारी, जि.रू.पुणे रुग्णालय, बारामती 
३ | डॉ.प्रशांत उदाराम देवरे, वै.अ. (ART व प्रसुतीतज्ञ), स्त्री 
वैद्यकीय अधिकारी, जि.रू.नाशिक रुग्णालय, चंद्रपूर 
(९) | कान, नाक, घसा | १ | डाॉ.अनिता रमेशकांत शाहा, वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, 
तज्ञ वै.अ. ग्रा.रू.पारगाव, जि.कोल्हापूर घसा तज्ञ), U.S. उस्मानाबाद 
२ | डॉ.प्रदिप करतारचंद आनंद, वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, 
वैद्यकीय अधिकारी, जि.रू.नागपूर. घसा तज्ञ, सा.रु. रायगड 


२. सदर वैद्यकीय अधिकारी त्यांना देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी अद्याप हजर झाले नसल्याने 
त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती नाकारली असल्याचे गृहीत धरुन त्यांनी आश्वासित प्रगती योजनेर्गत वरिष्ठ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-११२३/प्र.क्र.१२८/सेवा-२, दि. १२ जून, 2023 


पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभ काढून घेण्यात यावा व त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. उपरोक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती रद्द केल्याने त्यांना त्यांच्या मुळ संवर्गात तात्काळ हजर करुन 
घेण्याबाबत सर्व संबंधितांना निर्देशा देण्याबाबतची कार्यवाही आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने त्वरीत करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१२१२०२२११३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT PANDURANG GAIKWAD 
VA S A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4,20=6762a1¢7f462bd961625d44d697 1dc2c9f06f3437a7f7 
P A N D U RA N G 50c414e77ec2b7f466d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=7C7 1DE18A037CE1 808BB4E1BAS462D93EB69C 
S5FEB96700EDA8ADF 1B3C9C753F8, cn=VASANT PANDURANG 
GAIKWAD oo 
Date: 2023.06.12 12:25:31 +05'30° 


(वसंत पां. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
३) संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई . 
४) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (सर्व) 
६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
७) जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी. 
८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१३) मा.मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
१४) सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१५) अपर मुख्य सचिव/सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१६) सर्व सहसचिव/उपसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१७) सर्व संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा (१) यांच्यामार्फत) 
१८) निवड नस्ती (सेवा-२) 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


